शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ 
अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये 
नवीन विषय/अभ्यासक्रमांना मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ३१ जुले, २०२०. 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२०८/१७)/मशि-४, दि. १३.०९.२०१७. 
२) सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ०९ दिनांक २५.०६.२०२०. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९,संदर्भ क्र.२ येथील 
दि.२५.०६.२०२० चे अध्यादेश आणि संदर्भ क्र.१ येथील दि.१३.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत 
केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी नवीन 
विषय/अभ्यासक्रमांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या निकषांनुसार छाननी करण्यात आली. विद्यापीठांच्या 
शिफारशींच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर केलेल्या छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (४) (घ) व त्याखालील परंतुकान्वये 
शासनास प्राप्त अधिकारानुसार अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात पुढील विवरणात नमूद 
केल्यानुसार नवीन विषय/अभ्यासक्रमांना खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून कायम विना अनुदान 


तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 
am.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
| ae] Q 3 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

7 डेक्कन एज्यूकेडान सोसायटीचे किर्ती ए. | एम.ए.(इंग्रजी) (०0-६०) 

डुंगरसी कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अँन्ड | एम.ए.(इकॉनॉमिक्स) (०0-६०) 

कॉमर्स, काशीनाथ धरु रोड, वीर सावरकर | एम.ए.(पॉलिटिकल wae (०-६० 


मार्ग, आगार बाजार जवळ, दादर (प.) एम.एस्सी. (डाटा सायन्स) (0-20) 
मुंबई BOO ०२८ 

२ | So लालजी दयाळ अमालमेटेड ट्रस्टचे बी.कॉम (अकौन्टिग अँन्ड फायनान्स) 
लिलावती लालजी दयाल नाईट कॉलेज (0-§0) 


ऑफ PA, 304/300, एस. व्ही. पी. रोड, | बी.एम.एस.(०-६०) 
गिरगाव, चर्नी रोड, मुंबई-४०० ००४ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
[ae Q 3 
30 | जान विल्सन एज्यूकेडान सोसायटीचे बी.ए. (सायकोलाजी ) (६०) 
विल्सन महाविद्यालय चौपाटी, बी.कॉम. (०-१२०) 
मुंबई- ४०० ००७ एम.कॉम. (अँडव्हान्स अकांउन्टसी) (०-६०) 
हि नवनीत एज्यूकेशन सोसायटीचे नाईट डिग्री | बी.कॉम (अकौन्टिग अन्ड फायनान्स) ) 

कॉलेज ASAT म्युसिपळ शाळा इमारत, | (०-६०) 

बेलसिस पूल, रेल्वे स्टेशनच्या समोर, मुंबई 

सेंन्ट्रल-४०० ००८ 

५ | अर्थर्व एज्यूकेडानल ट्रस्टचे अथर्व कॉलेज बी.एम.एम. (०0-६०) 

ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँन्ड कॅटरींग 

टेक्नॉलॉजी प्लॉट नं. ८/१२, सर्वे नं. २६३, 

मालाड Ald रोड, चारकोप नाका, ATS 

(प.), मुंबई ४०००९५ 

६ | झगडू सिंग चरीटेबल ट्रस्टचे ठाकुर कॉलेज | बी. एम. एस. (0-§0) 
ऑफ सायन्स ९० फीट रोड, ठाकुर 
कॉम्लेक्स, कांदीवली (पू.) मुंबई Yoo १०१ 
हि ठाकुर एज्युकेशनल ट्रस्टचे ठाकुर कालेज । एम.एस्सी (बॉटनी) बाय पेपर्स (०-२०) 

ऑफ सायन्स अँन्ड कॉमर्स ऱ्यामनारायण एम.एस्सी. (झुलॉजी) बाय पेपर्स (0-20) 

ठाकुर मार्ग, ठाकुर व्हिलेज, कांदिवली (पु.) 

मुंबई ४००१०१ 

८ | जीवनदीप शिक्षण संस्थेचे कळला, वाणिज्य । एम.ए. (इकानामिक्स) (०-६०) 

आणि विज्ञान महाविद्यालय मु.पो. खर्डी ता. | एम.ए. (मराठी ) (०-६०) 

शहापूर, जि. ठाणे ४२१६०१ एम.ए. (सोशॉलॉजी) (०-६०) एम.कॉम. 
(अँडवान्स अकौन्टन्सी ) (०0-६०) 
एम.एस्सी. (ऑरगॉनिक Hee) बाय पेपर्स 
(0-20) 

९ | शाहीद धुनीचंद तेजनदास मेमोरियल ट्रस्टचे | बी. कॉम (अकौन्टिग अन्ड फायनान्स) 

शहीद डी. टी. कलानी महाविद्यालय साईट । (०-६०) 

नं.५७ ए ब्लॉक रोड, शहाड रेल्वे WIA एम. कॉम (अँडवान्स अकौन्टन्सी ) (०-६०) 

जवळ, शहाड (पू.) ता. उल्हासनगर, जि. ठाणे 

४२१ ००१ 

हि o | नमिता एज्यूकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटीचे | एम. कॉम (०-६०) 

सिध्दार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एन.एस. नॉलेज 

सेंटर, बोराडपाडा, पो. चारगाव, ता. 

अंबरनाथ, जि. ठाणे - ४२१ ५०३ 


पृष्ठ २३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


कॉलेज, खारे-खूरण रोड, ता. आणि जि. 
पालघर - ४०१ ४०४ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
a २ ३ 
हिं १ | सहयोग प्रतिष्ठानचे सहयोग कॉलेज ऑफ बी. एस्सी. (SRA टेक्नालॉजी) 
मॅनेजमेंट स्टडीज ज्ञानामृत विद्यालय, (0-§0) 
दुर्गादेवी पाडा, अंबरनाथ (पू.) 
जि. ठाणे ४२१५०१ 
१२ | दर-ए-रेहमत ट्रस्टचे ए. ई. काळसेकर डिग्री | बी. काम (अकौन्टिग अँन्ड फायनान्स) 
कॉलेज, भारत गियर फॅक्टरी जवळ, पो. (०-६०) 
डावला, मुंब्रा,जि. ठाणे - ४०० ६१२ एम. कॉम (अँडव्हान्स अकौन्टन्सी) (०-६०) 
एम. कॉम. (बिझनेस मॅनेजमेंट)  (०-६० 
१३ ।]ोटटी. जे. एज्यूकेडान सोसायटीचे शेठ बी.कॉम (अकौन्टिग अन्ड फायनान्स) 
नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणेवाळा  । (०0-६0 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स अन्ड होठ जयंतीलाल 
त्रिभुवनदास ठाणेवाला कॉलेज ऑफ आर्टस 
अन्ड सायन्स सी. के. पी. सभागृहाजवळ, 
खारकर आळी, ठाणे-४०० ६०१ 
। ४ । मैत्रेय बहुउददेशिय सेवाभावी संस्थेचे जी. । एम. ए. (इकानांमिक्स) (०-६०) 
के. एस. कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड | एम. ए. (मराठी) (0-0) 
सायन्स, सरकारी हॉस्पिटल जवळ, एम. ए. (इतिहास) (०-६०) 
मिलेक्ट्री शाळेसमोर, खडवली, ता. बी. कॉम (०-१२०) 
कल्याण, जि. ठाणे-४२१ ६०५ बी. एस्सी. (इन्फोरमेशन टेक्नॉलॉजी) 
(०0-६0) 
१५ ।बी.के.बिर्लारात्रकाळीन कला, विज्ञान आणि | बी. काम (अकौन्टिग अन्ड फायनान्स) 
वाणिज्य महाविद्यालय, बी. के. बिर्ला (०0-६०) 
महाविद्यालय रोड,कल्याण (प.), बी. एम. एस. (०-६०) 
जि. ठाणे- ४२१ ३०१ 
१६ | जवाहर नेहरू इन्स्टिटयुट ऑफ बी. एस्सी (हॉस्पिटेलिटी स्टडीज) 
एज्यूकेशानचे यशवंतराव चव्हाण कॉलेज (0-§0) 
ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स 
सिडको, प्लॉट नं २३, सेक्टर १५, 
कोपर खैराणे, नवी मुंबई- Yoo ७०९ 
दि ७ | सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळीचे लॉ विधी (५ वर्षे) (०-६०) 


विधी (डिप्ळोमा कोर्स इन लेबर लॉ अन्ड 
लेबर वेलफेअर) 


पृष्ठ २३ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ आर्टस, 
सायन्स अँन्ड कॉमर्स महाड, जि. रायगड- 
४०२ ३०१ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
Le Q 3 

१८ | अवर लेडी आफ ग्रेस ट्रस्टचे सेट गोन्साळो । एम. ए. (इकॉनॉमिक्स) (0-0) 
गार्सिया कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड कॉमर्स । एम. कॉम. (बिझनेस मॅनेजमेंट) (०0-६०) 
वसई क्रिकेट ग्रांउंडच्या मागे, वसई (प), जि. 
पालळघर- ४०१ २०१ 

१९ | SIR. UT. एज्यूकेशनल ट्रस्टचे आर. पी. बी. एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) (०0-६०) 
इन्स्टिटयुट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी अन्ड बी. एस्सी. SRA टेक्नॉलॉजी) 
मॅनेजमेंट प्लॉट नं ४४, शास्त्री नगर, गणपती | (०-६०) 
मंदीराजवळ, वसई (प), जि.पालघर 

२० | ज्ञानोदया एज्यूकेशन ट्रस्टचे ज्ञानोदया डिग्री | बी. कॉम (अकौन्टिग अँन्ड फायनान्स) 
कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स अन्ड कॉमर्स । (०-६० 
कोल्ही चिंचोटी कामन रोड, वसई (प, जि. । बी. एम. एस. (०-६०) 
पालघर- ४०१ २०८ बी. एस्सी. (इन्फोरमेशन टेक्नॉलॉजी) 

(०0-६0) 

२१ | SIR. एन. एज्यूकेशन ट्रस्टचे रेकांन व्युमन | बी. कॉम (अकौन्टिग अँन्ड फायनान्स) 
डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर. एन. नगर, | (०0-६०) 
आर. एन. रोड, वकन पाडा, शाळीमार बी. एम. एस. (०-६०) 
उद्योगच्या मागे, नालासोपारा (पू), जि. 
पालघर - ४०१ २०८ 

२२ । गिरीवासी सेवा मंडळाचे मुरलीधर नानाजी | बी. कॉम (अकौन्टिंग अन्ड फायनान्स) 
मोहिते गुरूजी कळा, वाणिज्य अँन्ड बी. एस. | (०-६०) 
एस. कॉलेज खोडाळा- जोगलवाडी, ता. एम. कॉम (अँडवान्स अकांउटन्सी) 
मोखाडा, जि. पाळघर- ४०१ ६०४ (०0-६०) 

२३ | कमळगौरी हिरू पाटील शिक्षण संस्थेचे एम. एस्सी (ऑरगॅनिक केमिस्ट्री) 
सदगुरू वामनबाबा कला, वाणिज्य व विज्ञान | (०-२०) 
महाविद्यालय तळोजा, प्लॉट नं २९, सेक्टर 
११, सिडको, ता. पनवेल, 
जि. रायगड- ४०१ २०८ 

२४ | पिपल्स एज्यूकेडान सोसायटीचे डॉ. एम. एस्सी (बॉटनी) (०-२०) 


पृष्ठ २३ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


के.एम.कुंदनानी चौक,१२३ fess वाच्छा 
रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
be eae | २ ३ 

२५ | नवनिर्माण एज्यूकेशन संस्थेचे एस. पी. बी. काम (बॅकिंग अन्ड SARA) 
SIRI HIST ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड | (०-६० 
सायन्स, एस. एम. जोशी विद्यानिकेतन, पी 
६३, एम. आय. डी. सी, मिरजोळे, ता. आणि 
जि. रत्नागिरी- ४१५ ६३९ 

२६ । नवनिर्माण एज्यूकेशन संस्थेचे कला, बी. एस्सी (हॉस्पिटेलिटी स्टडीज) 
वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय (0-§0) 
मु. पो. नावडी, ता. संगमेश्वर, 
जि. रत्नागिरी- ४१५ ६३९ 

२७ | ara लेबर मेमोरियल चॅरिटेबल eked | एम.कॉम. (अँडव्हान्स अकांउन्टसी) (०-६०) 
के. एच.एम. डब्ल्यु कॉलेज ऑफ कॉमर्स बी. 
कॉम/बी.एम.एम. रिलीफ रोड, ओशिवरा, 
जोगेश्वरी (प), मुंबई - ४०० १०२. 

२८ | निर्मल एज्यूकेशन सोसायटीचे विद्या निकेतन | बी.कॉम (अकाठउंटिग अँन्ड फायनांस) 
डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंत नगर, (०-६०) 
म्युसिपल स्कुल क्र.२ आचार्य अत्रे बी.एम.एस.(०-६०) 
मैदानासमोर, घाटकोपर (पू), 
मुंबई- ४०० ०७५ 

२९ । व्ही. कृष्णन मेनन कॉलेज ऑफ कॉमर्स, के. | बी. कॉम (अकाठं टिग अन्ड फायनांस) 
अन्ड इकोनॉमिक्स अँन्ड शरद शांकर दिघे (0-§0) 
कॉलेज ऑफ सायन्स, रेल्वे स्टेशन जवळ, । एम. कॉम. (बिजनेस मॅनेजमेंट) (०-६०) 
सावरकर मार्ग, भांडूप (पृ), मुंबई- ४०० ०४२ 

३० । नव समाजमंडळाचे डिग्री कालेज बी. काम. (0-920) 
नव समाज मंडळ मार्ग, दिक्षीत wre रोड नं. | बी. कॉम (अकाठं टिग अँन्ड फायनांस) (०- 
१, विले पार्ले (प), मुंबई- Yoo ०५७ ६०) 

39 के. व्ही. पेढारकर कॉलेज आर्टस, सायन्स Arts Bachelor of mass Media 
अन्ड कॉमर्स डोंबिवली (प.) ता. कल्याण जि. | (B.M.M)) 
ठाणे ४२१२०३ (मा. उच्च न्यायालयाच्या Arts M.A. (English) 
या.क्र.५६७०/२०१९ मधील आदेशा दिनांक Arts M.A. (Economics) 
93.0§.2098 नुसार विचारात घेण्यात 
आलेले आहे) 

३२ ।के.सी.ला कॉलेज विद्यासागर, प्रि. विधी (एल.एल.एम.) (०0-६०) 


पृष्ठ २३ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


1१ 


२ 


३ 


33 


हिंदी विद्या प्रचार समितीचे कालेज ऑफ at 
घाटकोपर स्टेशनच्या बाजूला, 
घाटकोपर (प.), मुंबई- Yoo ०८६ 


एल. एल. एम. (०-६०) 


३४ 


विवेकानंद एज्यूकेशन सोसायटीचे कॉलेज 
ऑफ लॉ सिंधी सोसायटी, चेंबूर, 
मुंबई- ४०० ०७१ 


एल. एल. एम. (०-६०) 


३५ 


संस्कार सर्जन एज्यूकेशनल सोसायटीचे 
धीरजलाल तलकचंद शंकलचंद शाह कॉलेज 
ऑफ लो कुरार व्हिलेज, मालाड (पू), मुंबई- 
४०० ०९७ 


विधी (५ वर्षे) (०0-६०) 
एल. एल. एम. (०-६०) 


३६ 


जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे देवजीभाई 
हरीया लॉ कॉलेज, Md, ता. कल्याण, 
जि. ठाणे 


विधी (५ वर्षे) (०0-६०) 


३७ 


रामराव अदिक USHA सोसायटीचे ST. 
डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ लॉ. 

डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यानगर, सेक्टर -७, 
नेरूळ, नवी मुंबई- ४०० ७०६ 


एल. एल. एम. (०-६०) 


३८ 


लेट श्री विष्णू वामन ठाकूर चॅरीटेबल ट्रस्टचे 
विवा कॉलेज ऑफ BT 

विवा कॉलेज रोड, न्यू कॅम्पस, विरार (प), 
ता. वसई, जि. पालघर 


विधी (५ वर्षे) (0-६०) 


38 


कमळगीौरी few पाटील शिक्षण संस्थेचे 
बाळासाहेब ठाकरे लॉ कॉलेज 

सेक्टर ११,सिडको तळोजा वसाहत, 
सिडको, ता. पनवेल, जि. रायगड-४१० २०८ 


एल. एल. एम. (०-६०) 


हिं ce) 


प्रिती अंकडेमी एज्युकेशन सोसायटीचे प्रिती 
SHS डिग्री कॉलेज, कल्याण, मुरबाड, 
जि. ठाणे 


एम. कॉम (०-६०), 
एम.एस्सी. (इन्फॉर्मेशान टेक्नॉलॉजी) (0-20) 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


। १ 


यशवंतराव चव्हाण कळा, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, लाखांदुर , भंडारा 


१) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ सायन्स 
(झुलॉजी)-/॥5 Per Syllabus- (माध्यम- 
[इंग्रजी]) 

२) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ सायन्स 
(बॉटनी) -As Per 98/॥8७॥७-(माध्यम- 
[इंग्रजी]) 


पृष्ठ २३ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


२ 


३ 


३) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ सायंस 
(मायक्रोबॉयलॉजी)-॥5 Per Syllabus- 
(माध्यम-[इंग्रजी]) 

४) मानवीय शास्त्र-मास्टर ऑफ आर्ट्स 
(इतिहास)-॥5 Per 5॥॥8७॥5-(माध्यम- 
[मराठी] 

५) मानवीय शास्त्र-मास्टर ऑफ आर्ट्स 
(पॉलिटीकल सायन्स)-॥5॥७" Syllabus- 
(माध्यम-[मराठी]) 

६) वाणिज्य व व्यवस्थापन-मास्टर ऑफ 
कॉमर्स-»5 Per 8॥॥80॥5-(माध्यम- 
[मराठी] 


४२ 


विद्याभारती कॉलेज, सेलू जि. वर्धा 


१) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ सायंस 
(ffSta)-As Per 9॥॥80॥॥5-(माध्यम- 
[इंग्रजी]) 


83 


तायवाडे कॉलेज, महादुला-कोराडी, नागपूर 


१) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ सायंस 
(कंम्पुटर सायंस) -As Per Syllabus- 
(माध्यम-[ इंग्रजी ]) 

२) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ सायंस 
(बॉटनी) -As Per 89/॥8७॥5-(माध्यम- 
[इंग्रजी]) 

३) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ सायंस 
(झुलॉजी)-॥5 Per 8॥॥80॥5-(माध्यम- 
[इंग्रजी]) 

४) मानवीय शास्त्र-मास्टर ऑफ आर्ट्स 
(पॉलिटीकल सायन्स)-॥5 Per Syllabus- 
(माध्यम-[मराठी]) 


१ 


न्यु आर्ट्स, कॉमर्स अण्ड सायन्स कॉलेज , 
वर्धा 


१) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ सायंस 
(गणित)-॥5 Per 5॥॥8७॥5-(माध्यम- 
[इंग्रजी]) 

२) विज्ञान व तंत्रज्ञान-मास्टर ऑफ सायंस 
(फिजिक्स)-॥5॥7२७" 9॥॥80॥5-(माध्यम- 
[इंग्रजी]) 


पृष्ठ २३ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
|- २ ३ 
४५ ।कलाव विज्ञान महाविद्यालय, पूलगांव, वर्धा । १) वाणिज्य व व्यवस्थापन-मास्टर ऑफ 
कॉमर्स-॥5 Per Syllabus-(Al&a4- 
[इंग्रजी ][मराठी]) 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
४६ | ST. भास्कर पांडुरंग हिवाळे एज्युकेशन विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी. (कम्प्युटर 
सोसायटीचे अहमदनगर महाविद्यालय, अप्किकेडान) 
पत्ता-स्टेडान रोड, 
ता.अहमदनगर,जि.अहमदनगर, 
पिन कोड-४१४००१ 
४७ | रयत शिक्षण संस्था एस.एस.जी.एम.शासत्र  ।विज्ञानव तंत्रज्ञान-एम.एस्सी. मॅथेमॅटिक्स, 
गौतम आर्टस आणि संजीवनी कॉमर्स बी.एस्सी. कम्पुटर सायन्स, 
महाविद्यालय,पत्ता-ता.कोपरगाव, 
जि.अहमदनगर,पिनकोड-४२३६०१ 
४८ | कोपरगाव तालुका शिक्षण संस्था विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.सी.ए (विज्ञान), 
के.जे.सोमय्या कळा, वाणिज्य व विज्ञान एम.एस्सी.(बॉटनी), 
महाविद्यालय, एम.एस्सी.(मॅथेमॅटिक्स), 
पत्ता-मोहनीराजनगर, ता.कोपरगाव, एम.एस्सी.(मायक्रोबायोळॉजी) 
जि.अहमदनगर पिनगोड-४२३६०१ 
४९ | मुळा एज्युकेशन सोसायटी कला वाणिज्य्‌ व | विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी.(ऑरगॅनिक 
विज्ञान महाविद्यालय, केमिस्ट्री) 
पत्ता-मु.पो.सोनई,ता.नेवासा, 
जि.अहमदनगर,पिनकोड-४१४१०५. 
yo | कुकडी एज्युकेशन सोसायटी, सावित्रीबाई । मानवविज्ञान-एम.ए.(अर्थशास्त्र) 
कला महाविद्यालय, पत्ता-पिंपळगाव पिसा, 
ता.श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर, 
पिनकोड-४१३७०३ 
५१ | मराठा विद्या प्रसारक समाज, कला व वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम (हिंदी), 
वाणिज्य महाविद्यालय, ताहराबाद, पत्ता- बी.कॉम (कॉस्ट अण्ड वर्क्स अकाउंटिंग) 
ताहाराबाद, ता.बागलाण,जि. नाशिक 
पिन-४२३३०२ 
५२ श्री. नेमीनाथ जेन ब्रह्मचार्याश्रम(जेन गुरुकुल) | विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी. 
संचलित, कर्मवीर केशावळाळजी (इलेक्ट्रॉनिक सायन्स),एम.एस्सी. 
हरकचंदजी आबड कला, श्रीमान (झुलॉजी), एम.एस्सी. (जिओग्राफी), 
मो.मी.लोढा वाणिज्य आणि श्रीमान बी.एस्सी. (मायक्रोबायोळॉजी), 


पृष्ठ २३ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


व्यवस्थापन व संगणकशास्त्र (सी.एम.सी.एस) 
महाविद्यालय, नाशिक, 

पत्ता-उद्धवजी मराठा बोर्डिंग कॅम्पस 
गानगापूर रोड, नाशिक, पिनकोड-४२२०१३ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 

ea २ ३ 
पी.एच.जेन विज्ञान महाविद्यालय, चांदवड, | वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
पत्ता-ता.चांदवड, जि.नाशिक, (अँडिडानल इंग्रजी), बी.कॉम.-हिंदी, 
पिनकोड- ४२३१०१ बी.कॉम.-बॅकिंग अँड फायनान्स, 

५३ | महात्मा गांधी विद्यामंदिर, कळा, विज्ञानव । विज्ञानव तंत्रज्ञान-एम.एस्सी.-ऑरगॅनिक 
वाणिज्य महाविद्यालय, मनमाड (नाशिक), ।केमिस्ट्री 
ता.नांदगाव, जि.नाशिक, पिनकोड-४२३१०४ 

५४ | मराठा विद्या प्रसारक समाज वाणिज्य वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.कॉम, 


एम.कॉम-अडवान्स AHSCT, एम.कॉम- 
बिझनेस अँडमिनिस्ट्रेशान, एम.कॉम-बँकिंग 
अँड फायनान्स, बी.कॉम. अडवान्स 
अकाउंटिंग, बी.कॉम-मराठी 
(वाणिज्य),बी.कॉम-बिझनेस एन्वायरमेंट 
अँड एंटर प्रेणेउरएशिप, बी.कॉम.- 
ऑडिटिंग अँड टॅक्सेडान, बी.कॉम-हिंदी, 
बी.कॉम-बिझनेस रेग्युलॅरिटी अँण्ड 
फ्रेमवर्क , बी.कॉम- कॉस्ट अँड वर्क 
अकाऊंटिंग, बी.कॉम- इंग्रजी, बी.कॉम- 
इंडियन अँड ग्लोबल इकॉनॉमिक 
डेव्हलपमेंट, बी.कॉम-इन्शुरन्स ट्रान्सपोर्ट 
अँड टुरिझम, बी.कॉम- मार्केटिंग मॅनेजमेंट, 
बी.कॉम ऑर्गनायझेडशनल स्कील 
डेव्हलपमेंट, 

एम.कॉम-अडव्हान्स कॉस्ट अकाऊंटिंग 
अँड कॉस्ट सिस्टम 

विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी.-बॉटनी, 
बी.एस्सी-केमिस्ट्री, बी.एस्सी.- 
इलेक्ट्रॉनिक्स, बी.एस्सी-मॅथेमॅटिक्स, 
बी.एस्सी-फिजीक्स, बी.एस्सी.-झुलॉजी, 
बी.एस्सी.-एनवायरमेण्टल, बी.एस्सी- 
जिओग्राफी, बी.एस्सी-मायक्रोबायोलॉजी, 
बी.एस्सी.-स्टॅंटिस्टीक्स 


द्द 


अशोका एज्युकेशन फाउंडेशन, अशोका 
सेंटर फॉर बिझनेस अँड कॉम्प्युटर स्टडीज, 
पत्ता-चांदसी, नाशिक पिनकोड-४२२०१३ 


विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी- कॉम्प्युटर 
अँप्लीकेडान 
वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम 


पृष्ठ २३ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पत्ता- 
लांडेवाडी, भोसरी, ता. पिंपरी चिंचवड 
(महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे 
पिन-४११०३९ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
fae २ ३ 
५६ | मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी- 
म.वि.प्र.समाजाचे कला, विज्ञान व वाणिज्य । अनॅलिटिकल केमिस्ट्री, एम.एस्सी. 
महाविद्यालय, ओझर कॉलेज (मिग), पत्ता- । फिजिक्स 
टिळक नगर, ओझर (मिग), ता.निफाड, 
जि.नाशिक, पिन-४२२२०६ 
५७ । डांग सेवा मंडळ, दादसाहेब बीडकर कला व | विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
वाणिज्य महाविद्यालय, ता.पेठ, जि.नाशिक, | एम.एस्सी.अनॅलिटीकल केमिस्ट्री, 
पिन-४२२२०८ एम.एस्सी. बॉटनी 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.कॉम-बिझनेस 
अँडमिनिस्ट्रेशान 
मानवविज्ञान-एम.ए.-अर्थझास्त्र 
५८ | वरवंड ग्राम शिक्षण संस्था, इ.स.दिवेकर मानवविज्ञान-एम.ए.-मानसझास्त्र, 
महाविद्यालय, वरवंड, ता.दौंड, जि.पुणे, विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी.- 
पिन-४१२२१५ अनॅलिटिकल केमिस्ट्री, एम.एस्सी.-बॉटनी 
५९ । एशियन अरकेडमी ऑफ एज्युकेशन अंड वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.कॉम, 
रिसर्च एशियन कॉलेज ऑफ सायन्स अँड  । बी.कॉम-अँडीडानल इंग्रजी, बी.कॉम-ई- 
कॉमर्स, पत्ता-२८/१५/१६ नऱ्हे धायरी कॉमर्स 
रोड,(पारी कंपनी चौक), पुणे, ता.हवेली विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी.-कॉम्प्युटर 
(महानगर पालिका हद्द वगळून),जि.पुणे, अप्लीकेडान, बी.एस्सी.-मायक्रोबायोळॉजी 
पिन-४११०४१ 
६० | समर्थ रुरल एज्युकेशनल इन्स्टिट्युट समर्थ | विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी.- कॉम्प्युटर 
कॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स, पत्ता- सायन्स, एम.एस्सी. कॉम्प्युटर अप्लिकेशन 
बांगरवाडी, ता.जुन्नर जि.पुणे, पिन-४१२४१० 
६१ | चाकण शिक्षण मंडळ, कला व वाणिज्य वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.कॉम 
महाविद्यालय, पत्ता-चाकण, आगरवाडी 
रोड, ता.खेड,जि.पुणे, पिनकोड-४१०५०१ 
६२ | राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळ, ।मानवविज्ञान- बी.लिब अँड 


आय.एस्सी(बॅचलर लायब्ररी अँड 
SHIRA सायन्स), एम.ए.-अर्थशास्त्र, 
एम.ए.इंग्रजी, एम.ए.-इतिहास 


पृष्ठ २३ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
1१ २ ३ 
६३ | कमला एज्युकेशन सोसायटीचे प्रतिभा वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.काम-हिंदी 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड कॉम्प्युटर स्टडीज, 
पत्ता-ब्लॉक नं.३, प्लॉट नं.३, 
एम.आय.डी.सी.., मुंबई पुणे रोड, चिंचवड, 
ता.पिंपरी चिंचवड (महानगरपालिका हद्द), 
जि.पुणे, पिनकोड-४११०१९ 
६४ | पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ,प्रा. रामकृष्ण मोरे | विज्ञान व तंत्रज्ञान- एम.एस्सी.- 
कला, वाणिज्य्य व विज्ञान महाविद्यालय, मॅथेमॅटिक्स, एम.एस्सी. कॉम्प्युटर 
पत्ता-आकुर्डी प्राधिकरण, ता.पिंपरी चिंचवड | अप्लीकेशन 
(महानगरपालिका हद्द) जि.पुणे 
पिनकोड-४११०४४ 
६५ | डॉ.डी.वाय पाटील युनिटेक सोसायटी पुणे, | विज्ञान व तंत्रज्ञान- एम.एस्सी.- 
डॉ.डी.वाय पाटील आर्टस कॉमर्स अँड स्टॅटिस्टीक्स, एम.एस्सी- 
सायन्स कॉलेज संत तुकाराम नगर, पिंपरी, | बायोइन्फॉरमॅटिक्स, एम.एस्सी-हेल्थ 
ता.पिंपरी चिंचवड (महानगरपालिका हद्द) सायन्स (डायटेटिक्स), एम.एस्सी.-हेल्थ 
जि.पुणे पिनकोड-४११०१८ सायन्स, एम.एस्सी-टेक.इंडस्ट्रीयल 
मॅथेमॅटिक्स विथ कम्प्युटर अप्लीकेशन, 
एम.एस्सी.-टेक.इन्फोरमेहान टेक्नॉंलॉजी 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-डिप्लोमा- 
डी.टी.एल., पी.जी.डिप्लोमा इन 
SCCM बिझनेस 
६६ | पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, मामासाहेब मोहोळ | विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी 
महाविद्यालय, पत्ता-४८-१अ, 
एरडवणा,पौडरोड,पुणे,ता.पुणे(महानगरपा 
लिका हद्द) जि.पुणे, पिन-४११०३८ 
६७ | सरस्वती मंदिर संस्था, सरस्वती मंदिर नाईट | वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-मार्केटिंग 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड आर्टस, पत्ता- अँड सेल्समनशिप 
१३५९, शुक्रवार पेठ, बाजीराव रोड, ता.पुणे 
(महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे, 
पिनकोड-४११००२ 
६८  । प्रोग्रेसिव एज्युकेशन सोसायटी मॉडर्न कला, | मानवविज्ञान-एम.ए.-भूगोळ 
विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, पत्ता- 
गणेशखिंड, ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द), 
जि.पुणे पिनकोड-४११०५३ 


पृष्ठ २३ पैकी ११ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


व विज्ञान महाविद्यालय, पत्ता-माका, 
ता.नेवासा, जि.अहमदनगर 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
he eae Q 3 
६९ | महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, आबासाहेब | विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी-मॅथेमॅटिक्स 
गरवारे महाविद्यालय,पत्ता-कर्वे रोड, ता.पुणे 
(महानगरपालिका हद्द, जि.पुणे पिनकोड- 
४११०२८ 
७० | पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, अण्णासाहेब मगर | विज्ञान व तंत्रज्ञान-एम.एस्सी- 
महाविद्यालय, पत्ता-महादेवनगर, हडपसर, । अनॅलिटिकल केमिस्ट्री, एम.एस्सी- 
ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे एन्वायरमेंट सायन्स, बी.सी.ए.(विज्ञान), 
पिनकोड-४११०२८ मानवविज्ञान-एम.ए.-भूगोल 
७१ | बी.एस.पी.एम.एल. जयक्रांती कॉलेज कात्रज । वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
पुणे, पत्ता-ज्ञानेश्वर बिल्डींग, बी.आर.सी. बस 
ECS मागे कात्रज, पुणे, 
ता.पुणेमहानगरपालिका हद्द), जि.पुणे 
पिनकोड-४११०४६ 
७२ । पुणे विद्यार्थीगृह विज्ञान महाविद्यालय,पत्ता-४४ | विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी.-अँनीमेशन, 
विद्यानगरी, शिवदर्शन, पर्वती ता.पुणे एम.एस्सी-कॉम्प्युटर अप्लीकेडन 
(महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे 
पिनकोड-४११००९ 
७३ | छत्रपती फाऊंडेडान मा.आ.डिवाजीराव कर्डीले | मानवविज्ञान-बी.ए-इतिहास, 
कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, जांब । मानवविज्ञान-बी.ए-मराठी, 
कौडगाव, ता.जि. अहमदनगर मानवविज्ञान-बी.ए-राज्यशास्त्र, 
मानवविज्ञान-बी.ए-हिंदी 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-कॉस्ट अँड 
वर्क्स अकाऊन्टन्सी, 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-मार्केटिंग 
मॅनेजमेंट 
७४ | मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे कला, वाणिज्य | मानवविज्ञान-बी.ए-इंग्रजी, 


मानवविज्ञान-बी.ए-इतिहास, 
मानवविज्ञान-बी.ए-भूगोल, 
मानवविज्ञान-बी.ए-मराठी, 
मानवविज्ञान-बी.ए-राज्यझास्त्र, 
मानवविज्ञान-बी.ए-हिंदी 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-बँकिंग 
अँड फायनान्स, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-मार्केटिंग 
मॅनेजमेंट 


पृष्ठ २३ पैकी १२ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
[ae 2 3 
७५ श्री. मारुतराव घुले पाटील शिक्षण संस्था मानवविज्ञान-बी.ए-राज्यशास्त्र, 
जिजामाता शास्त्र व कला महाविद्यालय, विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (झुलॉजी) 
ज्ञानेश्वरनगर, मु.पो.भेंडा ता.नेवासा जि. 
अहमदनगर 


७६ श्री. भगवान प्रतिष्ठान नाथनगर, पाथडी, न्यु | विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (केमिस्ट्री) 
भगवान आर्टस, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज | विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (फिजिक्स) 
तनपुरवडी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (बॉटनी) 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (मॅथेमॅटिक्स) 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (झुलॉजी) 


७७ | मोहटादेवी सेवा प्रतिष्ठान सनराईज कॉलेज | मानवविज्ञान-बी.ए-अर्थशास्त्र, 

ऑफ आर्टस, कॉमर्स, सायन्स, श्रीगोंदा, मानवविज्ञान-बी.ए-इंग्रजी, 
जि.अहमदनगर मानवविज्ञान-बी.ए-इतिहास, 
मानवविज्ञान-बी.ए-भूगोल, 
मानवविज्ञान-बी.ए-मराठी, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-कॉस्ट अँड 
वर्क्स अकाठंटिंग, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-बॅकिंग अँड 
फायनान्स, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-मार्केटिंग 
मॅनेजमेंट, 


७८ | डांग सेवा मंडळाचे कळला, वाणिज्य आणि मानवविज्ञान-बी.ए-अर्थशास्त्र, 

विज्ञान महाविद्यालय, मुल्हेर, मु.पो.मुल्हेर, । मानवविज्ञान-बी.ए-इतिहास, 

तोःबांगलोणं fare मानवविज्ञान-बी.ए-ऑफ्हनल इंग्लीश, 
मानवविज्ञान-बी.ए-पॉलिटिकल साइन्स 
मानवविज्ञान-बी.ए-मराठी, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-कॉस्ट अँड 
वर्क्स अकाठंटिंग, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-बँकिंग अँड 
फायनान्स, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-मार्केटिंग 
मॅनेजमेंट, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बिझनेस 
अँडमिनिस्ट्रेशान 

विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी 


(केमिस्ट्री) 
(फिजिक्स) 
(बॉटनी) 
(झुलॉजी) 


a Be ee, 


— 


पृष्ठ 23 पैकी १३ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


डॉ.डी.वाय पाटील आर्टस कॉमर्स रात्र 
महाविद्यालय, पिंपरी पत्ता- संत तुकाराम नगर, 
पिंपरी, ता.पिंपरी चिंचवड (महानगरपालिका 
हद्द) जि.पुणे 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
foe | 2 3 
७९ श्री. नेमीनाथ जेन ब्रह्मचार्याश्रम (जेन गुरुकुल) वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.काम-अँडव्न्स्ड 
संचलित, कर्मवीर केशवलाळजी हरकचंदजी =| बँकिंग अँड फायनान्स, 
आबड कला श्रीमान मो.गी.लोढा वाणिज्य आणि | वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम- बँकिंग अँड 
श्रीमान पी.एच.जेन विज्ञान महाविद्यालय, फायनान्स, 
नेमीनगर,चांदवड, पत्ता-ता.चांदवड, 
जि.नाशिक. 
८० | मराठा विद्या प्रसारक समाज के.पी.जी. आर्टस  । विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी (बॉटनी) 
कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज, इगतपुरी, 
ता.इगतपुरी,जि.नाशिक 
८१ | शिक्षण मंडळ भगूर, कला वाणिज्य व विज्ञान मानवविज्ञान-बी.ए-अर्थशास््र, 
वरिष्ठ महाविद्यालय, देवळाली कॅम्प, मानवविज्ञान-बी.ए-इतिहास, 
ता.जि.नाशिक मानवविज्ञान-बी.ए-मराठी, 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-बिझनेस 
अँडमिनिस्ट्रेशान, 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-मार्केटिंग अँड 
सेल्समनशीप, 
८२ | मराठा विद्या प्रसारक समाज, वाणिज्य, वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.काम- बिझनेस 
व्यवस्थापन व संगणकशास्त्र (सी.एम.सी.एस.) | अँडमिनिस्ट्रेशान, 
महाविद्यालय, नाशिक 
८३ | अनेकान्त एज्युकेडान सोसायटी तुळजाराम मानवविज्ञान-बी.ए-तत्वज्ञान, 
चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती, मानवविज्ञान-बी.ए-लॉजिक, 
ता.बारामती,जि.पुणे मानवविज्ञान-बी.ए-संस्कृत, 
८४ | वरवंड ग्राम शिक्षण संस्था ई.एस.दिवेकर विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी ori) 
महाविद्यालय, मु.पो.वरवंड, ता.दौंड, जि.पुणे 
८५ | खे.ता.शि.प. मंडळ साहेबरावजी, बुट्ेपाटील । मानवविज्ञान-बी.ए-इतिहास, 
महाविद्यालय, राजगुरुनगर, ता.खेड, जि.पुणे | वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-बँकिंग अँड 
फायनान्स, 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-मार्केटिंग 
मॅनेजमेंट, 
८६ | sista पाटील युनिटेक सोसायटी पुणे, । मानवविज्ञान-बी.ए-अर्थशास्त्र, 


मानवविज्ञान-बी.ए- इतिहास, 
मानवविज्ञान-बी.ए-पॉलिटिकल सायन्स, 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-कॉस्ट अँड वर्क्स 
अकाउंटिंग, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-बँकिंग अँड 
फायनान्स, 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-मार्केटिंग 
मॅनेजमेंट, 


पृष्ठ २३ पैकी १४ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


इन्स्टिट्युट ऑफ SAHRA टेक्नॉंलॉजी, 
FART कॉलेज कॅम्पस, कर्वे नगर, पुणे- 
४११०५२ जि.पुणे 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
1१ २ ३ 
८७ «| जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडळाचे जयवंतराव । वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-कॉस्ट AS 
सावंत वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पत्ता- | वर्क्स अकाउंटिंग, 
हडपसर,ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द), वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-बँकिंग अँड 
जि.पुणे फायनान्स, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी.केमिस्ट्री, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी.फिजिक्स, 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी.मायक्रोबायोळॉजी 
८८ | पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, मामासाहेब मोहोळ । मानवविज्ञान-बी.ए-इंग्रजी, 
महाविद्यालय, पत्ता-४८-१अ, मानवविज्ञान-बी.ए-राज्यझास्त्र, 
एरडवणा,पौडरोड, वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम-बिझनेस 
पुणे,ता.पुणेमहानगरपालिका हद्द) जि.पुणे अँडमिनिस्ट्रेशान 
८९ | पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, अण्णासाहेब मगर । विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी.बॉटनी, 
महाविद्यालय, पत्ता-महादेवनगर, हडपसर, विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी.मॅथेमॅटिक्स, 
ता.पुणेमहानगरपालिका हद्द), जि.पुणे विज्ञान व तंत्रज्ञान-बी.एस्सी.झुलॉजी, 
पिनकोड-४११०२८ 
एस.एन.डी टी विद्यापीठ, मुंबई 
९० | श्रीराम शिक्षण संस्था पानीव, श्रीराम महिळा । एम.एस्सी. केमिस्ट्री 
विज्ञान महाविद्यालय, पानीव, ता. माळशिरस, 
जि. सोळापूर-४१३११३ 
९१ । श्रीराम शिक्षण संस्था पानीव, श्रीराम महिला  बी.एस्सी.-मॅथेमॅटिक्स फिजिक्सव 
विज्ञान महाविद्यालय, पानीव, ता. माळशिरस, । स्टॅटॅस्टिक्स 
जि. सोळापूर-४१३११३ 
९२ । एस.एन.डी.टी. कॉलेज ऑफ होम सायन्स | एम.एस्सी.-क्लिनिकल, adr आणि 
कर्वे रोड पुणे-३८, जि.पुणे डायटेटिक्स 
९३ | aft. मोहटादेवी शिक्षण संस्था, प्रगती एम.एस्सी.-केमिस्ट्री 
महाविद्यालय, सावखेडा, ता.सिल्लोड, 
जि.औरंगाबाद 
९४ । महर्षी कर्वे स्री शिक्षण संस्था, के.बी.जोशी । एम.सी.ए. 


पृष्ठ २३ पैकी १५ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
नंदुरबार, हिरा कॅम्पस, सर्वे नं.३८१, गजानन 
महाराज मंदिराजवळ, 
नंदुरबार,ता.जि.नंदुरबार 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
1१ २ ३ 

९५ ।महर्षी कर्वे St शिक्षण संस्था, के.बी.जोशी = | एम.एस्सी.काम्प्युटर सायन्स 
इन्स्टिट्युट ऑफ SAHRA टेक्नॉंलॉजी, 
क्युमिन्स कॉलेज कॅम्पस, कर्वे नगर, पुणे- 
४११०५२ जि.पुणे 

९६ श्री.गुरुदत्त बहुउद्देशिय संस्था के.जी.वाघ । एम.ए.इतिहास, समाजझास्त्र 
महिला महाविद्यालय, कळंब, पत्ता-दत्त रोड, 
ता.कळंब, जि.यवतमाळ 

९७ | द सार्वजनिक एज्युकेशन सोसायटी, श्रीमती | एम.ए.काऊंसेलिंग सायकोलाजी 
पी.एन.दोशी वुमेन्स कॉलेज, कामा लेन, 
घाटकोपर पश्चिम-४०००८६, जि.मुंबई 

९८ । नॉलेज पार्क फॉर रुरल डेव्हलपर्मेट, लेट ।बी.बी.ए., एल.एल.बी. 
पार्वतीबाई जोंधळ, वुमेन्स लॉ कॉलेज, जुना 
डोंबिवली रस्ता, शास्त्री नगर, ठाणे, 
डोंबिवली-४२१२०२ जि.ठाणे 

९९ । देवगिरी प्रतिष्ठान, तुलसी कॉलेज ऑफ एम. डिझाईन 
her डिझाइन, संत ज्ञानेश्वर नगर, 
गव्हर्नमेंट आयटीआय जवळ, बीड- 
४३११२२,जि.बीड 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 

हि oo |आर.सी.पटेल एज्युकेशन ट्रस्टचे आर. सी. | विज्ञान-एम.एस्सी.वनस्पतीझास्त्र, 
पटेल कला, वाणिज्य आणि विज्ञान विज्ञान-एम.एस्सी.झुलॉजी 
महाविद्यालय, शिरपुर, करवंद नाक्याजवळ, 
शिरपुर, ता.शिरपुर, जि.धुळे 

4 09 | सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळ, धुळे कला-एम.ए.मराठी, 
संचलित वसंतराव नाईक कला, वाणिज्य व | विज्ञान-एम.एस्सी.कार्बनिक रसायनशास्त्र 
विज्ञान महाविद्यालय, शहादा,जि.नंदुरबार 

१०२ । सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळ, धुळे बी.एस्सी. वनस्पतीशास्त्र (विशेष) तृतीय 
संचलित वसंतराव नाईक कळला, वाणिज्य व | वर्ष. 
विज्ञान महाविद्यालय, शहादा,जि.नंदुरबार 

१०३ | श्री.काकासाहेब हिरालाल, WATS चौधरी | कला-एम.ए.हिंदी, 


कला-एम.ए.मराठी, 
विज्ञान-एम.एस्सी.कार्बनिक रसायनशास्त्र, 
वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.कॉम. 


पृष्ठ २३ पैकी १६ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


आनंदराव बळवंतराव नाईक, आर्टस अँड 
सायन्स कॉलेज चिखली, ता.शिराळा, 
जि.सांगली 


अ.क्र.  संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
fae २ ३ 
१०४ | सिस्टेल टेक्नीकल एज्युकेशन सिस्टेल वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए., 
इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.सी.ए. 
देवपूर,धुळे-७, शिरे कॉलनी, वाडी 
भोकररोड, देवपूर,धुळे, ता.जि.धुळे 
१०५ | कै.यशोदाबाई दगडू सराफ चॅरिटेबल ट्रस्ट । वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.बी.ए., 
राष्ट्रीय महामार्ग-६, साकेगांव, ता.भुसावळ, 
जि.जळगाव, 
१०६ | श्री.काकासाहेब हिरालाल, मगनलाल चौधरी | कला-बी.ए. 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, संरक्षणशास्त्र(दुय्यम/सर्वसाधारण) [प्रथम 
नंदुरबार, हिरा कॅम्पस, सर्वे नं.३८१, गजानन | वर्ष], 
महाराज मंदिराजवळ, मराठी (उपयोजिता) (दुय्यम/सर्वसाधारण) 
नंदुरबार,ता.जि.नंदुरबार [प्रथम वर्ष], 
प्रयोजन मूलक हिंदी (दुय्यम/सर्वसाधारण) 
[प्रथम वर्ष], 
बी.एस्सी 
गणित(विशोष/मुख्य) [तृतीय वर्ष], 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
qo श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था एम.कॉम.-भाग-१ (अडवान्स 
संचलित, श्रीमती अक्काताई रामगोंडा अकाऊंटसी)(५०) 
पाटील कन्या महाविद्यालय, इचलकरंजी, 
ता.हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 
१०८ | ज्ञानगंगा शिक्षण प्रसारक मंडळह, माळवाडी, | एम.ए.-भाग-१-मराठी, 
पो.कोतोली, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर, एम.ए.-भाग-१-हिंदी, 
श्रीपतराव चौगुले आर्टस अँड सायन्स एम.ए.-भाग-१-इंग्रजी, 
कॉलेज, माळवाडी-कोतोली,ता.पन्हाळा, एम.ए.-भाग-१-अर्थशास्त्र, 
जि.कोल्हापूर एम.ए.-भाग-१-मानसशास्त्र, 
१०९ | काऊंसिल ऑफ USHA कोल्हापूर, हाहाजी | एल.एल.एम., 
लॉ कॉलेज, कोल्हापूर डिप्लोमा इन सायबर लॉ-८० 
| qo | विश्वास शिक्षणं प्रसारक मंडळ, देशभक्त एम.एस्सी.-१ (अनॅलिटिकल केमिस्ट्री)(२०) 


पृष्ठ २३ पैकी १७ 


शासन आदेशा क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
es २ ३ 
¥ ११ | लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटी, श्रीमती एम.एस्सी.गणित-भाग-१, 
कस्तुरबाई वालचंद कॉलेज (कला व एम.एस्सी. (ऑरगॅनिक रसायनशास्त्र) 
विज्ञान), सांगळी भाग-१, 
एम.एस्सी-सुक्ष्मजीवझास्त्र-भाग-१ 
११२ श्री.स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था एम.एस्सी.-सेंद्रिय रसायनशास्त्र-भाग-१ 
कोल्हापूर, शिक्षण महर्षी बापूजी साळुंखे (२०), 
कॉलेज, मिरज, ता.मिरज, जि. सांगली एम.कॉम-अँडव्हान्स अकाऊंटन्सी-भाग-१ 
(५०) 
११३ | रयत श]िक्षण संस्था सातारा, दहिवडी एम.कॉम- भाग-१-अँंडव्हान्स अकाऊंटन्सी 
कॉलेज, दहिवडी, ता.माण, जि.सातारा (५०), 
११४ | श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था बी.ए.-भाग-३ इंग्रजी(स्पेशाल विषय) 
संचलित, श्रीमती अक्काताई रामगोंडा 
पाटील कन्या महाविद्यालय, इचलकरंजी, 
ता.हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 
११५ | at. वारणा विभाग शिक्षण मंडळ, बी.एस्सी.-पार्ट-१ इंडस्ट्रीयल 
वारणानगर, GAIA चव्हाण वारणा मायक्रोबायोलॉजी, 
महाविद्यालय, वारणानगर, ता.पन्हाळा, बी.ए.-पार्ट-१-पॉलिटिकल सायन्स, 
जि.कोल्हापूर एम.एस्सी-प्राणीशास्त्र-२० 
११६ | अनेकांत एज्युकेशन सोसायटी बारामती,  ।बी.एस्सी.-भाग-२-स्टंटिस्टीक्स, 
जयसिंगपूर कॉलेज, जयसिंगपूर, 
ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर 
११७ | सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ, बी.एस्सी.-भाग-१,२,३ फुड सायन्स 
माळवाडी,कातोली, ता.पन्हाळा, टेक्नॉलॉजी, 
जि.कोल्हापूर, कला व वाणिज्य्‌ विज्ञान 
महाविद्यालय, SYS पोर्ले, ता.पन्हाळा, 
जि.कोल्हापूर 
११८ | शिक्षण प्रसारक संस्था, कवठे महांकाळ, जि. | बी.एस्सी.-भाग-३ गणित, 
सांगली पद्मभूषण वसंतराव दादा पाटील बी.एस्सी-भाग-३ प्राणीशास्त्र, 
महाविद्यालय, कवठे महांकाळ, जि.सांगळी | बी.एस्सी.-भाग-३ संख्याशास्त्र, 
बी.ए.-भाग-३ समाजशास्त्र 
११९ | बोर्ड फॉर हायर एज्युकेशन सोसायटी एम.एस्सी.-भाग-१-वनस्पतीझास्त्र[(२०) 
यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ सायन्स, 
कराड, ता.कराड,जि.सातारा 


पृष्ठ २३ पैकी १८ 


शासन आदेशा क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
१ २ ३ 
920 श्री.स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, बी.ए.-भाग-१ एन.सी.सी. (मिलिटरी 
कोल्हापूर, लाल बहादूर शास्त्री कॉलेज ऑफ | सायन्स) (ऐच्छिक)(४०) 
आर्टस, सायन्स अँड कॉमर्स, सातारा 
१२१ | रयत शिक्षण संस्था, सातारा, दहिवडी बी.ए.-भाग-१-एन.सी.सी. 
कॉलेज दहिवडी, ता.माण, जि. सातारा बी.कॉम-भाग-१-एन.सी.सी. 
बी.एस्सी-भाग-१-एन.सी.सी. 
बी.ए. भाग-१ डिफेन्स स्टडी(एंटायर), 
बी.कॉम.-भाग-१, बँक मॅनेजमेंट(८०) 
(एंटायर), 
बी.एस्सी.-भाग-३ मायक्रोबायोळॉजी, 
बी.एस्सी.-भाग-३ गणित, 
बी.एस्सी-भाग-२ संख्याझास्त्र, 
एम.ए.भाग-१ इंग्रजी(५०), 
एम.ए.भाग-१ राज्यशास्त्र(५०) 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
१२२ श्री. शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे श्री. । एम.एस्सी. - भाग-१ (प्राणीशास्त्र) 
शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी, जि. सोलापूर 
१२३ | श्री. Bravo शिक्षण प्रसारक मंडळाचे श्री. । एम.एस्सी. - भाग-१ (वनस्पतीशास्त्र 
शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी, जि. सोलापूर 
१२४ | कै. संभाजीराव गरड बहुउद्देशीय व संशोधन | एम.कॉम. - भाग -१ 
संस्थेचे देशभक्त संभाजीराव गरड (अँडव्हान्स अकांउन्टसी) 
महाविद्यालय, मोहोळ, जि. सोलापूर 
१२५ | पद्यशाली शिक्षण संस्थेचे ए. आर. बुला एम.कॉम. - भाग -१ 
महिला वरिष्ठ महाविद्यालय, सोलापूर (अँडव्हान्स अकांउन्टसी) 
१२६ | सांगोला तालुका उच्च शिक्षण मंडळाचे एम.एस्सी (ऑरगनिक केमिस्ट्री) भाग-१ 
सांगोला महाविद्यालय, सोलापूर 
१२७ । कै. संभाजीराव गरड बहुउद्देशीय व संशोधन | बी.एस्सी. भाग-२ (मायक्रोबायोळॉजी) 
संस्थेचे देशभक्त संभाजीराव गरड 
महाविद्यालय, मोहोळ, जि. सोलापूर 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
१२८ | संत गाडगे महाराज कला, वाणिज्य व एम.कॉम-भाग-१(मराठी माध्यम) 
विज्ञान महाविद्यालय, वलगांव(१३९), 
ता.जि.अमरावती 


पृष्ठ २३ पैकी १९ 


शासन आदेशा क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
Le eae २ ३ 
१२९ | स्व.भास्करराव AMT कला, प्रो.नारायणराव | एम.ए.भाग-१(मराठी), 
गावंडे विज्ञान व आशालता गावंडे वाणिज्य | एम.ए.भाग-१(समाजशझास्त्रो 
महाविद्यालय, साखरखेर्डा, 
ता.सिंदखेडराजा, जि.बुलढाणा (३३६) 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
१३० श्री.गणेश शिक्षण संस्था संचलित, श्री एम.कॉम व एम.ए. अर्थशास्त्र 
आसारामजी भांडवलदार महाविद्यालय, 
देवगांव, रंगारी, ता.देवगाव रंगारी, 
जि.औरंगाबाद 
१३१ | मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, | एम.एस्सी. वनस्पतीशास्त्र 
श्री मुक्‍तानंद महाविद्यालय, गंगापूर, ता. 
गंगापूर,जि.औरंगाबाद 
१३२ । स्वामी रामानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ एम.एस्सी. रसायनशास्त्र व प्राणीशास्त्र 
संचलित, संत रामदास महाविद्यालय, 
घनसावंगी, ता.घनसावंगी,जि.जाळना 
१३३ | सिल्लोड शिक्षण संस्था संचलित सिद्धार्थ एम.ए. इंग्रजी, 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यायल, एम.एस्सी. रसायनशास्त्र व वनस्पतीशास्त्र 
जाफ्राबाद, ता.जाफ्राबाद जि.जालना 
१३४ | मत्स्योदरी शिक्षण संस्था संचलित, कला, । एम.एस्सी. वनस्पतीशास्त्र 
विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, 
अंबड,जि.जालना 
१३५ | मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, | डिप्लोमा इन CRA ला (डी.टी.एल.) 
स्वातंत्र्य सेनानी रामराव आवरगावकर विधी 
महाविद्यालय, बीड 
१३६ | मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित =| एम.ए.इतिहास व 
सुंदरराव सोळंके महाविद्यालय, माजलगाव, | एम.एस्सी.गणित 
ता.माजलगाव,जि.बीड 
१३७ | भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 
स्वा.सावरकर कला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, बीड,जि.बीड 
१३८ | आष्टी तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे एम.एस्सी.गणित व संगणकशास्त्र 
कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
आष्टी, ता.आष्टी,जि.बीड 


पृष्ठ २३ पैकी २० 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 


1१ 


२ 


३ 


१३९ 


मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आर. बी. 
अट्टल कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, गेवराई,जि.बीड 


एम.ए.राज्यशास्त्र 


१४० 


राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था 
संचलित, राजकुंवर महाविद्यालय धनवट, 
ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद 

याचिका क्र. १२०७५/२०२० 


बी.एस्सी संगणकशास्त्र 


१४१ 


राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था 
संचलित, राजकुंवर महाविद्यालय धावडा, 
ता. भोकरदन, जि. जालना 

याचिका क्र. १२०७६/२०२० 


बी.एस्सी. नेटवर्किंग अण्ड मल्टिमिडीया 


YR 


राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था 
संचलित, शिवराज महाविद्यालय परतूर, ता. 
परतूर, जि. जालना 

याचिका क्र. १२०७८/२०२० 


एम.एस्सी.रसायनशास्त्र 


१४२ 


राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था 
संचलित, राजकुंवर महाविद्यालय वाघ्रुळ 
(ज.), ता. जालना, जि. जालना 

याचिका क्र. १२०८०/२०२० 


बी.एस्सी व एम.लिब 


१४४७ 


राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था 
संचलित, राजकुंवर महाविद्यालय बनोटी, 
ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद 

याचिका क्र. १२०८१/२०२० 


बी.एस्सी. नेटवर्किंग अण्ड मल्टिमिडीया 


स्वामी रामानंद तीर्थ नांदेड विद्यापीठ, नांदेड 


१४५ 


अडत व्यापारी शिक्षण संस्थेचे देगळूर 
महाविद्यालय, देगळूर,ता.देगळूर,जि.नांदेड 


एम.एस्सी.-वनस्पतीशास्त्र 


१४६ 


आदर्श एज्युकेडान सोसायटीचे 
कला,वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय,हिंगोळी, अकोला रोड 
हिंगोळी-४३१५१३ 


एम.एस्सी.-प्राणीशास्त्र 


१४७ 


श्री.गजानन शिक्षण प्रसारक मंडळ 
तोष्णीवाल कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, सेनगांव, जि.हिंगोळी 


एम.एस्सी.-वनस्पतीशास्त्र 


पृष्ठ २३ पैकी २१ 


शासन आदेश क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


अ.क्र. | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन अभ्यासक्रम/विषय 
sat) Q 3 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
१४८ । महारोगी सेवा समिती, आनंद निकेतन मानवविज्ञान-एम.ए.(इतिहास, 
महाविद्यालय, वरोरा, जि .चंद्रपूर राज्यशास्त्र,इंग्रजी, मराठी,अर्थशास्त्र व 

समाजशास्त्र), 

वाणिज्य व व्यवस्थापन-एम.कॉम(इंग्रजी 
माध्यम) 

२. अटीवरार्ती:- 


३ 


. अस्तित्वात असलेल्या ज्या महाविद्यालयात नवीन विषय/अभ्यासक्रम मंजूर करण्यात आलेला 


आहे, त्या महाविद्यालयाने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत 
अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल स्टँप पेपरवर 
सादर करावे. 


. महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त 


झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 


. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 


आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, 
इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी 
करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएडन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन २००९ 


मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित 
महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 


. संबंधित विद्यापीठांनी, वरील विवरणपत्रातील महाविद्यालयांनी प्रकरणपरत्वे नॅक मुल्यांकन/ 


पुनर्मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा. 


विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी शासन 


मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ मधील प्रमाणपत्र 
मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना 
पाठवावा. 


Oe 


संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या विषय/अभ्यासक्रमांचा 


नियतकालिक आढावा घेऊन सदर विषय/अभ्यासक्रमांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा 
कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर विषय/अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व विद्यापीठाच्या 
माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर 
येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात 


पृष्ठ २३ पैकी २२ 


शासन आदेशा क्रमांकः एनजीसी २०२०/(१०४/२०)/मशि-४ 


घेता या अटी संदर्भात आवऱयक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय 
सहसंचालक यांची राहील. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७३११२०४५१८७०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SAGAR व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke 
DN: c=IN, o0=Government of Maharashtra, 


D a tt a t fa y ou=higher & technical education dept, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff059218271 


Va ५ वे n t fa 0 K h a r ke 23426ec3977a7476478ce183be979d, 


cn=Dattatray Vasantrao Kharke 
Date: 2020.08.01 19:11:08 +05'30' 


(4.4. GR) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

3) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) संबंधित संस्था,(विद्यापीठामार्फत) 

) निवड नस्ती (मरि-४) 


पृष्ठ २३ पैकी २३ 


